सन २०२१-२२ या वर्षापासून क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत 
निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: क्रीडायो-२३२१/प्र.क्र.२८७/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१, 
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२१ 
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडायो-२३२१/प्र.क्र.२८७/क्रीयुसे -१, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ 
३. शासन शुद्धीपत्रक क्र. क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१, दि.१७ ऑक्टोबर,२०२२ 


शुद्धीपत्रक ] द्धीपत्रक:- 


क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या योजनेंतर्गत राज्यातील विविध संस्थांना क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करण्याच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
दिली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या संस्थांना सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत संदर्भ क्र.२ अन्वये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. Parts. ३ येथील शासन शुध्दीपत्रकानुसार रामरत्न एज्युकेशन फ़ाउंडेशन, इस्लामपूर ता. वाळवा 
जि. सांगली या संस्थेचा प्रशासकीय मान्यता दिलेला क्रीडा सुविधा प्रकल्पाचा तपशील सुधारीत करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ येथील दि.३१.०३.२०२२ च्या निधी वितरणासंदर्भातील 
शासन निर्णय प्रपत्र ब येथील अ.क्र.३८ येथील रामरत्न एज्युकेशन फाऊंडेशन,इस्लामपूर ता.वाळवा 
जि.सांगली या संस्थेच्या प्रकल्पाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ मधील प्रपत्र ब येथील अ.क्र.३८ येथील स्तंभ २ ते ८ येथील तपशिल वगळण्यात 
येत असून त्याऐवजी तेथे खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


(रु. लाखांत) 
मूळ संस्थेचे नाव प्रकल्प/ | प्रकल्पाची | शासन राज्यशा-- | संस्थेचा |या शासन 
आदे- प्रयोजन । अंदाज- निर्णयानुसार | सन अनुदान | हिस्सा निर्णयान्वये 
शातील -पत्रकीय । अपेक्षित अंदाजीत मर्यादा (२५%) । वितरीत 
अ. क्र. किंमत खर्च (७५%) केलेले 

अनुदान 
॥_ oa [2 3. ४. 4. ६. 0. ae 
3¢ रामरत्न शुटींग रेज | रु. ९०.८० ५०.०० ३७.५० १२.५० १०.०० 
एज्युकेशन ल्क्ष 
फाउंडेशन, 
इस्लामपूर 
ता. वाळवा जि. 


सांगली 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रीडायो-२३२१/प्र.क्र.२८७/क्रीयुसे-१ 


३.  रामरत्न एज्युकेशन फाऊंडेशन, इस्लामपूर ता. वाळवा जि. सांगली या संस्थेस संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयानुसार यापूर्वी वितरीत केलेली रू.१०.०० लक्ष इतकी अनुदानाची रक्कम ही संदर्भ क्र. ३ येथील 
शासन शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या या संस्थेच्या शुटींग रेंज प्रकल्पासाठी प्रथम 
हप्ता म्हणून वापरण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०१८१५५३५६२८२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RANSING 111 nme scons 
ANANDRAO DERE 7 
(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


q 
Pe 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा / विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 

जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सांगली 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 

कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


mM LS KC wW A 


YS Nie re he TP ILS Dells थ्-> 


(३ 


Oo .“0 
[५ 


Re ES Se es Oe a ee SS ee eS 


११ 
१ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 
नद 
१९ 


AY 


पृष्ठ २ पैकी 2 


